मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्षात 


विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१९२३/प्र.क्र.१५५/स्वासैक-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जुले, २०२३. 


वाचा: शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्ण१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१, 
दिनांक ७ जुले, २०२३. 

प्रस्तावना:- 

दिनांक २८ जून, २०२३रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार शासन 
निर्णय, दिनांक ७ जुले, २०२३ अन्वये, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या 
निमित्ताने मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, 
उस्मानाबाद व बीड या आठ जिल्ह्यांमध्ये सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ मध्ये नमूद 
केलेल्या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी रु. ५०.०० लक्ष प्रमाणे 
एकूण रु.४.०० कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मंजूरी दिली आहे. या अनुषंगाने सदर कार्यक्रमांवर 
होणारा खर्च भागविण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचेमार्फत अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याकरिता 
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, २००, इतर कार्यक्रम, (००) (११), (००) (१३) 
मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करणे (२२३५ सी५९१), yo इतर खर्च” या 
लेखाशीर्षांतर्गत रुपये ७५,००,००,०००/- अर्थसंकल्पिय तरतूद केळी आहे. सदर तरतूदीपैकी 
वित्त विभागाने रु.१५,००,००,०००/- इतके अनुदान अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (बीम्स) उपलब्ध 
करुन दिले आहे. 
२. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने मराठवाडा विभागातील 
औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद व बीड या आठ जिल्ह्यांमध्ये 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०७.०७.२०२३ सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ मध्ये 
नमूद केलेल्या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी खालील विवरणपत्रात स्तंभ ३ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये ४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी फक्त) इतके अनुदान विभागीय 
आयुक्त, औरंगाबाद यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९२३/प्र.क्र.१५५/स्वासैक-१ 


अ.क्र जिल्हा वितरित करावयाचे अनुदान 

(रु.लक्ष) 

tt | 2 3 
| a | औरंगाबाद ५०.०० 
२. जालना ५०.०० 
३. परभणी ५०.०० 
8. हिगोली ५०.०० 
ष्‌. नांदेड ५०.०० 
बीड ५०.०० 
लातूर ५०.०० 
उस्मानाबाद ५०.०० 
एकूण ४००.०० 


२. सदर निधी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी मंजूर निधीच्या मर्यादेत आवश्‍यकतेनुसार 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करावा. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सदर निधीचा 
विनियोग करताना दिनांक ७ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या बाबींचे तसेच 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिकेत नमुद नियमांचे/सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
३. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा ताळमेळ घेणे व खर्चाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी 
करावी. याअनुषंगाने विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर 
करणे व खर्चाचा ताळमेळ घाळणेबाबतची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. अखर्चित 
निधी शासनास समर्पित करावा. याबाबत नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. 
४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, २००, इतर कार्यक्रम, (००) (११), (००) (१३) मराठवाडा 
मुक्‍ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करणे (२२३५ सी५९१), ५० इतर खर्च” या 
लेखाशीर्षाखाळी सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७१११५२७००९४०७ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ASMITAVUAY Jenene 


5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd7610434df0ea098c5a7 bof 


JAWDEKAR soto 
(अस्मिता जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९२३/प्र.क्र.१५५/स्वासैक-१ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.सर्वमंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
६. सर्व मा.संसद सदस्य. 
. सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
१३. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 
१४. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद व बीड. 
१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
qo. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, . 
१८. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


